केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२-२३ 
“a प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटकांतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २४ मे, २०२३. 
वाचा :- 
१. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ 
(५८)॥/२०२२-पीटी, दिनांक १८.०१.२०२३. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-१/सी/यो/प्र. क्र. २७/जनरल/१२/२०२३-२४, दिनांक :- २६.०४.२०२३. 
४. महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१, 
दिनांक २७.०४.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


सन 2022-23 मध्ये “व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, 
बोर व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक 
कामांकरीता सर्वसाधारण घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजनाअंतर्गत रु. 
७१५२.७९ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक प्रर्वतन अहवाल मंजूर केला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने रु. ९८५.७३ 
लक्षचा (SNA खात्यामध्ये जमा असलेली केंद्र हिस्स्याची अखर्चित रक्‍कम रु. १७६.१०४ लक्ष धरुन) प्रथम 
हप्ता मंजूर केला असून त्या अनुरुप राज्य हिस्सा रु. ८०२.४७ लक्ष असा एकूण रु. १७८८.२० लक्ष निधी 
वितरीत करणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु. ७८१.५७४ लक्ष निधी Single Nodal Agency (SNA) खात्यात वळती करण्यास व Single Nodal 
Agency (SNA) खात्यात जमा असलेले रु. १२३.२७४ लक्ष निधी खर्च करण्यास परवानगी प्रदान करण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्प, बोर व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या 
विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण घटकाकरीता MH २५५ अंतर्गत रु. २०८.०३७ लक्ष व MH २५३ 
अंतर्गत रु. १३८.८५३ लक्ष निधी खाळील तकत्यात नमूद केल्याप्रमाणे 91918 Nodal Agency (SNA) 
खात्यात वळती करुन खर्च करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 


(रु. लाखात) 


Single Nodal Agency (SNA) चा तपशिल 5९५ खात्यामध्ये 


वळती करावयाची 
रक्‍कम 


Centre Code and Scheme Name -Project Tiger (Non-Recurring) | २०८.०३७ 
($949) 

MH Code- MH 244 

SNA Code - MHNGoo009& 283 
SNA Account No - 80892402990 


Centre Code and Scheme Name -Project Tiger (Recurring) (९१५५) १३८.८५३ 
MH (८088 - MH २५२३ 

SNA Code - MHNGooo049&232 
SNA Account No - ४०४७४०९३०३३ 


अ) “व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांच्या विकासात्मक कामांसाठी 


होणारा खर्च ॥ राज्य हिस्सा ४० % करीता रु. २०८.०३७ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण 
व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना 
(००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (४०% राज्य हिस्सा) (२४०६ TIO) ॥ राज्य हिस्सा ५०% रु. १३८.८५३ 
लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२४ व्याघ्र प्रकल्प (५०% राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१३१) 
(सोबतच्या विवरणपत्रानुसार) सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध 
होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


आ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी ?॥॥/5$ प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. 


9) 


त्याकरीता ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीचा 
विनीयोग करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता 
दिलेल्या तपशीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 

वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च 
करण्यात यावा. 

प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची 
राहील. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 


२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांचा DDO Code ४६०१०००७६१ असा आहे. 
३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- १३२/१४७५/२३, 
दिनांक : २८.०४.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- २००/२०२३/व्यय-१०, 
दिनांक : १२.०५.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२६१३०३३४४८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
‘OREST DEPARTMENT, 


Fe 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63F f3ab6258c7e3 18f8c 
37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S AWA R D ) E KA R serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B 12EBA 1 DBODD8E 
284883B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
८. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 
९. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१०.महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
११.फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


KKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.१०६/फ-१, दिनांक :- २४ मे, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
CONSOLIDATED GENERAL 
Budget Head SNA वितरीत रक्‍कम 
39-Grants-in- 
aid 

२४०६ ॥१०२ (General) | MH 244 202.0319 
२४०६ AI349 (General) | MH 243 १३८.८५३ 

Total ३४६.८९० 


KKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


